राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती, येथे 


मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१६/प्र.क्र.०७/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २६ ऑक्टोबर २०१८. 


वाचा - 
१) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०३/का.१४४४, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१५ 
२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१६/प्र.क्र.०७/का.१४४४, 
दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१८ 
प्रस्तावना :- 


वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्मतिथीस १०० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या प्रित्यर्थ 


श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती विकास कामाकरिता दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये, सुधारीत आराखड्यातील ₹१५०.८३ कोटी किमतीच्या कामांना मंजुरी 


देण्यात आली आहे. या आराखड्याकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित 


करण्यात आलेल्या निधी पैकी संदर्भाधीन दि. ८ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये “५३ 


मोठी बांधकामे” या उद्दिष्टाखाली रु.९.६५५६ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना आवश्‍यकतेनुसार निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती, येथे मुलभूत सुविधा निर्माण 


करण्यासाठीच्या आराखड्यातील कामांसाठी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना 


रु.५,२९,१२०००/- (रु. पाच कोटी एकोणतीस लाख बारा हजार फक्त) इतका निधी पुढीलप्रमाणे 


वितरित करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१६/प्र.क्र.०७/का.१४४४ 


मुख्य लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरित 
करावयाचा निधी 
५४५२ पर्यटनावरील ५३ मोठी बांधकामे २१,३५,२७,००० ५,२९,१२,००० 
भांडवली खर्च) 
(५४५२०११३) 
एकुण २१,३५,२७,००० ५,२९,१२,००० 


२. सदर वितरित तरतूद लेखाशिर्ष “मागणी क्र. ओ-१० ५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च, 


०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा १०१, पर्यटन केंद्र, (००) (०५) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज गुरूकुंज 


आश्रम अमरावती, विकास विशेष कृती कार्यक्रम (48420993) (दत्तमत)” खाली रु.५,२९,१२,०००/- 


खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. उपरोक्त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ मध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च व 


महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविळेळा खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरित 


केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 


२ एप्रिल, २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२६१५५३३७६३१६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Vidya Hampayya 
V | a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Supply and Sanitation Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae 108928949878 
H a mM a a b7cb34418f111566e3223ba1, cn=Vidya Hampayya 
Date: 2018.10.26 16:00:04 +05'30' 


प्रत तातडीच्या कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 
२) जिल्हाधिकारी, अमरावती, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ane निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१६/प्र.क्र.०७/का.१४४४ 


प्रत, 


3 
8 


ma 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७ मा. राज्यमंत्री उद्योग व खणीकर्म, व पर्यावरण तथा पालकमंत्री,(अमरावती) यांचे 

खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९) सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य, 

१०)मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
१२)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१३) वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 
१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
) 
) 


~ 


= 


4 
द 


ja 


१५) उप सचिव, का.१४२४, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई, 
१६) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


